महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः प्रतिनि-२०१६/प्र.क्र.१३२/चौदा 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: १४/०८/२०१९ 


संदर्भ :- सा.प्र.वि. समक्रमांकाचे आदेश दि.१९/०६/२०१७ व दि.२७/०८/२०१८ 
आदेश 
श्री. अ.ऱां.मांडे, अवर सचिव, नियोजन विभाग यांची या विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१९/०६/२०१७ च्या 
आदेशान्वये महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या आस्थापनेवरील “आस्थापना अधिकारी (दक्षता)” या पदावर एक 
वर्षाकरीता प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. तद्नंतर दि.२७/०८/२०१८ च्या आदेशान्वये सदर 
प्रतिनियुक्‍्तीस मुदतवाढ देण्यात आली. सदर मुदत दि.२८/०६/२०१९ रोजी संपुष्टात आली आहे. 


२. आता या आदेशान्वये श्री. अ.ऱां.मांडे, अवर सचिव यांच्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या 
आस्थापनेवरील “आस्थापना अधिकारी (दक्षता)” या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.२९/०६/०१९ पासून पुढे 
एक वर्ष म्हणजेच दि.३०/०६/२०२० पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८१४१८०१२३१९०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Gajanan Bhimrao 


Gurav oe 
(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
३. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
४. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णालय आवार, मुंबई - ०१ 


५. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ४ था मजला, एक्स्प्रेस टॉवर्स, नरीमन 
पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१ 

७. सह/उप सचिव (आस्थापना), पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी.रुग्णाळय आवार, मुंबई - ०१ 

८. सह/उप सचिव (आस्थापना), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

३. श्री. STATS, अवर सचिव, आस्थापना अधिकारी (दक्षता), महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, ४ था मजला, 
एक्स्प्रेस टॉवर्स, नरीमन पॉईंट, मुंबई - Yoo ०२१ 

९. निवडनस्ती कार्यासन-१४ 


